वाचा - 


राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, 
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) योजना सन 
२०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठीचा पहिल्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत.. (शासन निर्णय 
दि. ०४/०९/२०२० वरील शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र.क्र.७६/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑक्टोंबर, २०२० 


संचालक आत्मा, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे पत्र क्र.सं.आत्मा 
/प्र.क्र.०१/ लेखा /शा.नि./५४१/२०, दि.१३.१०.२०२० 
कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकिर्ण२०२०/प्र.क्र.७६/३-ओ दि.०४/०९/२०२० 


शासन शुध्दिपत्रक : 


१. संदर्भ क्रमांक. २ येथील दि. ०४/०९/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र. २ मधील 
खालीलप्रमाणे अ) आणि बो... 


3) 


मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, ७८९ - अनुसूचित जाती उपयोजना 
(००)(२६) कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करिता सहाय्य -उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) (अनुसूचित 
जाती) (२४०१ ब३०१), ३३ अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, ७८९ - अनुसूचित जाती उपयोजना 
(09)(24) कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करिता सहाय्य -उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) ( अनुसूचित 
जाती) (२४०१ ब३१२), ३३ अर्थसहाय्य 


ऐवजी 


मागणी क्रमांक एन-३, २४०१ पीक संवर्धन,००, ७८९ - अनुसूचित जातीसाठी विशेष 
घटक योजना,(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना. (०१)(२३) 

कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार अभियान- विस्तार विषयक कामांत सुधारणा 
करण्याकरिता राज्याच्या विस्तार कार्यक्रमांना सहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र 
हिस्सा ६०%) ( अनुसूचित जाती) (२४०१ बी३०१), ३३ अर्थसहाय्य 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र.क्र.७६/३-ओ 


ब) मागणी क्रमांक एन -३, २४०१ पीक संवर्धन,००, ७८९ - अनुसूचित जाती जातीसाठी 
विशेष घटक योजना ,(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१)(२४) 
कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार अभियान- विस्तार विषयक कामांत सुधारणा 
करण्याकरिता राज्याच्या विस्तार कार्यक्रमांना सहाय्य (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य 
हिस्सा ४०%) ( अनुसूचित जाती) (२४०१ बी३१२), ३३ अर्थसहाय्य. 


असे वाचावे 
२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०१०१६१२२४५१९९०१ असा 
आहे. हे Beara डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ashok Maroti 
Atram ro = 
(अशोक आत्राम) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 

१. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. आयुक्‍त (समाजकल्याण), पुणे 

६. आयुक्‍त (कृषि) , कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे 

७. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

८. सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ ( मुंबई शहर व मुंबई उपनगर 

वगळून) 

९. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

११.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 

१२.संचाळक वनामती, नागपूर 

१३.उप संचाळक, आत्मा, सामेती, पुणे 

१४.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१५.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१६.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

१७.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१८. कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

१९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२० /प्र.क्र.७६/३-ओ 


२०.महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
२१.वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२२.कार्यासन अधिकारी, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३.निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


